मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेमधील कामांचे प्राप्त 
होणाऱ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमधील 
अंदाजपत्रकातील त्रुटींबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.9१३/बांधकाम-४ 
५वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ११ FoF ,२०२३ 


परीपत्रक : 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत मंजूर/प्रगतीपथवर/प्रलंबित/पुर्ण कामांचे वाढीव 


खर्चाबाबतचे सुधारित प्रशासकीय मान्यता साठीचे अंदाजपत्रके शासनास मान्यतेसाठी प्राप्त होत 


असतात. सदर अंदाजपत्रकांची तपासणी केली असता सर्वसाधारणपणे खालील त्रुटी आढळून येतात. 


०२. 


)भावफरक कलमातंर्गत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या वाढीव रक्कमेच्या पृष्ठर्थ जोडण्यात 
आलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केली असता असे निदर्शनास येते की, एखादया वर्षात सिमेंट, 
डांबर व लोखंड या बाबींचे जास्तीत जास्त Teds दर गुणांकनात घेतेलेले दिसून येतात, 
प्रत्यक्षात ज्या महिन्यात सदर बांधकाम साहित्याची खरेदी कंत्राटदाराने केळी असेल त्याच 
महिन्यातील व्हाऊचर्स व त्याप्रमाणे भाववाढ निर्देशंकातील दर घेणे आवश्‍यक असते.तथापि, 
सरसकट वर्षातील उच्वत्तम दर घेतले जातात व त्याचे पृष्ठर्थ कोणतेही व्हाऊचर्स जोडलेले 
नसतात. 

i) कामाचे बाबींतील परिणामातील वाढीचे पृष्ठर्थ सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता, आदेशा, 
बहुतांश अंदाजपत्रकात जोडण्यात येत नाहीत. सदर आदेश जोडण्यात यावेत. 

ii) वाढीव जीएसटी व वाढीव रॉयल्टीचे संदर्भात जुले २०२२ पर्यंत पुर्ण झालेले काम व 
त्यानंतरचे शिल्लक काम याबाबतचे रकमेची फोड करुन परिशिष्ट अंदाजत्रकास जोडणे 
आवर्यक असतांना तथापि ते बहुतेक अंदाजत्रकास जोडलेले दिसून येत नाही. 


उपरोक्त त्रुटींच्या अनुषंगाने संबंधित उप अभियंता/कार्यकारी अभियंता/अधीक्षक अभियंता व 


मुख्य अभियंता यांनी अंदाजत्रके सादर करतांना काटेकोरपणे तपासणी करावी व अंदाजपत्रकासोबत 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२३/प्र.क्र. ७१३/बांधकाम-४ 


परीशिष्ट अ मधील प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणीत करण्यात यावे. यापुढे प्रमाणपत्र व अनुषंगिक 


व्हाउचर्स/परिशिष्ट नसलेली अंदाजपत्रके स्विकारले जाणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. 


3. सदर शासन परीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०७१११३०००५३४२० असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.07.11 18:01:00 
+05'30' 
(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.प्र.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.सचिव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था 
५. अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, सर्व विभाग. 
६. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था, सर्व जिल्हा. 
७. वित्तीय सल्लागार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना. 
८. माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
९. निवड नस्ती (कार्यासन बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc Av AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२३/प्र.क्र. ७१३/बांधकाम-४ 
परीशिष्ट-अ 


(प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना/मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना मधील कामांच्या सुधारित प्रशासकीय 
मान्यतेच्या प्रस्तावासोबत जोडवयाची प्रमाणपत्रे ) 


पॅकेज क्र. - 
कामाचे नाव - 
प्रमाणपत्र 
१, प्रमाणित करण्यात येत की, कामाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या 


अंदाजपत्रकात भाववाढ कलमातंर्गत घेण्यात आलेले दर हे प्रत्यक्ष 
बांधकामाच्या/खरेदीच्या दिनांकानुसार घेण्यात आलेले आहेत. 

2. प्रमाणित करण्यात येते कि, विषयांकित कामांच्या सुधारित प्रशासकीय 
मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात कामातील बाबींच्या वाढीव परिमाणांसाठी सक्षम 
प्राधिकाऱ्याची मान्यता घेण्यात आली व ती जोडण्यात आलेली आहे. 


रः प्रमाणित करण्यात येते कि, जीएसटी/रॉयल्टी याबाबतच्या वाढीव खर्च हा 
जीएसटी व रॉयल्टीचे दर वाढण्याच्या दिनांकापासून शिल्लक कामासाठी घेण्यात येत 
आहे. 


(स्वाक्षरी व नाव) (स्वाक्षरी व नाव) (स्वाक्षरी व नाव) 
उप अभियंता कार्यकारी अभियंता अधीक्षक अभियंता 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


